प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ मुख्याध्यापक, शासकीय 
तांत्रिक विद्यालय /सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, 
गट-ब (तांत्रिक) या संवर्गाच्या दि. ०१/०१/२०२१ रोजीच्या अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.२४५/व्यशि-१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा:- (१) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक :ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.२४५/व्यशि-१, दि.१६/०३/२०२२. 
(२) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक :ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.२४५/व्यशि-१, दि. १३/०६/२०२२. 
(३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. ०३/आस्था-१/पदोन्नती/२०२२/प्र.क्र.३७, दि. १८/०७/२०२२ व दि. २५/०७/२०२२. 


शासन परिपत्रक:- 


प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ मुख्याध्यापक, शासकीय तांत्रिक विद्यालय /सहायक 
प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- ब (तांत्रिक) या संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. (१ येथील शासन परिपत्रक दिनांक १६ मार्च, २०२२ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर 
प्रसिध्द करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीमध्ये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या अभिवेदनांनुसार सुधारणा 
करुन संदर्भ क्र (२) येथील शासन परिपत्रक दि. १३ जून, २०२२ अन्वये अंतिम ज्येष्ठता प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
2. सदर अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची प्राप्त sect अभिवदने संदर्भ क्र. (3) येथील 
संचालनालयाच्या पत्रान्वये या विभागास प्राप्त झाली आहेत. त्यानुसार अंतिम ज्येष्ठतासूचीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 
सेवातपशिलामध्ये सोबतच्या “विवरणपत्र-अ” नुसार सुधारणा करण्यात येत आहे. 


३. सदर परिपत्रकान्वये सुधारित केलेली नोंद संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी संचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील, याची नोंद घ्यावी. 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून, त्याचा संकेतांक २०२२०९०११५०८१९४००३ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढयात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व “Ta bp ADEEP SAHEBRAO कळ 


SHIVTARE 


(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (सवी. 

३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत 

४. सर्व संबंधित अधिकारी/ संस्था/ कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.२४५/व्यशि-१, दिनाक १३/०६/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र-अ 
अ. क्र. | ज्येष्ठता क्र. अधिका-याचे नाव ज्येष्ठतायादीतील नोंद (जुनी नोद) सुधारित नोंद 
i eae | 2 3 Me eee CC द 
२ ११ श्री. सुभाष ईश्वर भोसले शैक्षणिक अहता:- Dip. Automobile Engg १९८७ शैक्षणिक अर्हता:- 9) Diploma Automobile Engg 
१९८७ 
२) यंत्र अभियांत्रिकी पदवी- नोव्हे. १९९१ 
३ ६४ श्री. रासेकर भालचंद्र गणपत शौक्षणिक अर्हता:- यंत्र अभियांत्रिकी पदवी ( Production) प्रथम | शौक्षणिक अर्हता:- यंत्र अभियांत्रिकी पदवी, १९९४ प्रथम 
श्रेणी १९९४ श्रेणी 
४ ८४ श्री. गोपतागर शरद भास्कर प्रथम नियुक्तीचा दिनांक:- ०२/०१/२००१ प्रथम नियुक्तीचा दिनांक:- ०१/०२/२००१ 
षु ८८ श्रीमती पाटील विद्या राजेद्र प्रथम नियुक्तीचा दिनांक :-०१/१०/२००१ प्रथम नियुक्तीचा दिनांक:- १०/०१/२००१ 
६ १०७ श्री. आर. ई. होळके ज्येष्ठता क्र. १०७ ज्येष्ठता क्र. ३९ (अ) 
७ १०८ श्री. संजीव पंडित बोरसे जन्म दिनांक:- ०१/११/१९६६ जन्म दिनांक :- ११/०१/१९६६ 
सेवानिवृत्ती दिनांक:- ३१/०१/२०२४ सेवानिवृत्ती दिनांक:- ३१/०१/२०२४ 
निधन कार्यरत आहे. 
८ १२१ श्री. एस. सी. राठोड जन्म दिनांक:- ०६/०१/१९६८ जन्म दिनांक :-०१/०६/१९६८ 
९ १९३ श्री. प्रशांत बाबराव नंदूरकर शैक्षणिक अहता:- यंत्र अभियांत्रिकी पदवि-१९९४ शैक्षणिक अर्हता: यंत्र अभियांत्रिकी 


पदवी-१९९४ 


नावात बदल-- श्री. प्रशांत बाबराव नंदूरकर 


नावात बदल--श्री. प्रशांत बाबाराव नंदूरकर 


